सन 2023-28 या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ 
सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील वैद्यकीय 
उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उहदीष्टांतर्गत रु. १३,६५,४९,७८०/- 
(अक्षरी तेरा कोटी पासष्ठ लक्ष एकोणपन्नास हजार 
सातशे ऐंशी रुपये फक्त)इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र. २५० /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२३. 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५. 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-८, दिनांक 
०४.०७.२०२३. 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पुरमा-१४२२३/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-८, दिनांक 
१०.१०.२०२३ 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा राज्यस्तर (रुग्णालये), मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.आसेआ/कक्ष -३/टे-३/ 
सन २०२३-२४/विसंसेरु/प्र.मा./प्रस्ताव/११७४३/२३ दि.१६.१०.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील 
वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उददीष्टांतर्गत रु.१५,००,००,०००/- इतक्या मंजूर निधीपैकी रु. 
१३,६५,४९,७८०/- (अक्षरी तेरा कोटी पासष्ठ लक्ष एकोणपन्नास हजार Beal ऐंशी रुपये फक्त) इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती येथील 
वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ खाली ५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्टीष्टांतर्गत रु. १३,६५,४९,७८०/- (अक्षरी तेरा कोटी पासष्ठ लक्ष 
एकोणपन्नास हजार सातशे ऐंशी रुपये फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ या लेखाशिर्षांतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
या उद्दिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१५,००,००,०००/- इतक्या निधीतून भागविण्यात येणार 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२५०/आरोग्य-८ 


आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरण पत्र-अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष कार्यक्रम बीडीएस वर मंजूर । प्रशासकीय 
अनुदान (सन | मान्यतेसाठीचा 
२०२३-२४) प्रस्ताव 
सन २०२३-२४ 
ij ४२१० ११२८ | विभागीय संदर्भ सेवा 
(५२- यंत्रसामग्री व | रुग्णालय, नाशिक व 
साधनसामुग्री) अमरावती येथील 
वैद्यकीय उपकरणे व | 1092929997" | १३,६५,४९,७८०/- 
साहित्य सामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी 
एकुण १३,६५,४९,७८०/- 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपशील (परिशिष्ट-अ) (सोबत जोडले आहे.) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल । खरेदी प्रशासकीय 
करावयाच्या । मान्यतेसाठीचा 
बाबींची एकूण | प्रस्ताव 
संख्या सन २०२३-२४ 
शि ४२१० ११२८  । वैद्यकीय उपकरणे व ४१ १३,६५,४९,७८०/- 
साधन सामुग्री 
५२- यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री 


०२. 


२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु क्रमांक ४, 


नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 


सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२५०/आरोग्य-८ 


र) 


4) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyest (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधीळ तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 

random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 

खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 

distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 

वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 

राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर खरेदीसाठी रक्‍कम रु. १३,६५,४९,७८०/- (अक्षरी तेरा कोटी पासष्ठ लक्ष एकोणपन्नास हजार 

सातशे ऐंशी रुपये फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 

लेखाशिर्ष ४२१० ११२८ या लेखाशिर्षांतर्गत ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाळी 

रु.१५,००,००,०००/- इतक्या मंजूर असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी 

प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी 

fe wad (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (vc 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध व मंजुर अनुदानातुन तसेच 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 

१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२५०/आरोग्य-८ 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 
११)खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यात यावी. 
०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा 
संचालनालय,मुंबई, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांची राहील. 
०४. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन आहरीत 
करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण,मुंबई यांना संवितरीत 
करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांना आहरण संवितरण अधिकारी 
व सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 
०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२७१८१५१७७९१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f0 
D ) H N D ) U bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931E6 

668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518 
D AG A | F C62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 

Date: 2023.12.27 18:51:11 +05'30' 


(सं. धो. डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


म्रत:- 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 


३) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२५०/आरोग्य-८ 


५) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
६) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७ सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/ नागपूर 
९) अधिदान व ळेखाधिकारी,मुंबई 
qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१४) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


- 


a 


Ye ayer — 
Equipment and Instrument for RRH 2023-2024 


<a 


Sr. 
Cardiac Cathlab 


3000000 
2000000 


Multipara Monitor with one Central Work Station 1 


2500000 
2500000 


| 136549780| 9780 


19 
0 
1 
22 
23 
24 
25 |Urology Laproscopre with 3 cheap camera Unit 
26 |CO2 Insufilator 

27 |Flowcytometery 

28 
29 
30 


Digital CR Systems Multi Tray Loader 

Digital Mobile DR Machine 

300 mA X-ray Machine with Bucky Table 

Digital Retrofit Detector with workstation printer 


७७ न ययन मककन i 

ie ता OE 
ae 
कळकट SS *Y—0000[ Po 
| 
8 femiRigdUretroscpeswo7S «Taam 2 
[9 [Pisposable exe Uretroscopesetwithits complete 2 10 
cr] 
आल. वह 
ee ह कक. 
Thulium Laser 60 watt with all accessories 1 
| 18 | 

| 19 [Digital CR Systems MultiTray Loader 


७२० | ४२ 


Anesthesia Workstation 


C-arm Compatible Electro Hydraulic OT Table 


N > NP] RM] eR] & 
ale} oO] ©] Mi oc}; १2) | ८२2 
oj ४ | 2?2| ४ | o| co] co] S 
ojo; o;o; co}; o!; cic 
So} co] So] SC] S|] SC] SC] ८2 
So} co] co] oOo] SO] CO] CO] S 
o;o;1o] co] co] Co] ० | Oo 


7329 
180000 
60000 
60000 
350000 
80000 


Deep Freezer -19 degree Celsius to -50 degree Celsius 
Elisa Reader 


>“ 


Elisa Washer 
2 
3 
4 
5 
6 
Y 
8 
9 
0 
41 


Biosety Cabinate Class 2A 
Automated Centrifuge 16 cups 


Ww 


40000 
160000 
415000 
500000 

80000 

2500000 
2500000 


र Z 
® 
8 
= 2 
छू 9 
> 
छि ट्ट. 
5 


Distill Water Apparatus 
Binacular Microscope 
Stainning Machine 
Defebrillator Biphasic 

Hot Air Oven 

Ventilator (Adult + Peadiatric) 
Ventilator (Neonate) 


>} Ww 


